महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: युडब्ल्युए-२०१३/प्र.क्र.१५१/कामगार-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्म राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ : १) पोलीस उप आयुक्त (सायबर गुन्हे), अतिरिक्त कार्यभार, पोलीस उप आयुक्‍त 
(प्रकटीकरण-१), गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई यांचे क्र.१२७/पोउआ/ 
प्र-१/कक्ष-११/१८, दिनांक ०४/०८/२०१८ चे पत्र. 
२) शासन समक्रमांक पत्र दिनांक २०/१०/२०१८ . 
३) कामगार आयुक्त (प्र, यांचे पत्र क्र.काआ/ गोप/ माथाडी/ ११८८/२०१८, 
दिनांक १५/११/२०१८ . 


प्रस्तावना :- 

सह्याद्रीनगर, कांदिवळी येथील कापड बाजार आणि दुकाने मंडळाच्या नोंदित 
कामगारांसाठी असलेल्या सदनिकांच्या बेकायदेशिर हस्तांतरण प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितते 
संदर्भात पोलीस उप आयुक्‍त (सायबर गुन्हे) अतिरिक्‍त कार्यभार पोळीस उप आयुक्‍त 
(प्रकटीकरण-१) गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई यांनी शासनास अहवाल सादर केला 
आहे. या अनुषंगाने प्राप्त विनंतीनुसार फौजदारी तक्रार दाखल करण्याची कार्यवाही 
करण्याबाबत कामगार आयुक्‍त यांना संदर्भाधिन शासन पत्र दि.२०/१०/२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. त्याचबरोबर चौकशीची ही कार्यवाही करताना कार्यवाही 
नि:पक्ष व्हावी याकरिता कापड बाजार आणि दुकाने मंडळातील सद्य:स्थितीमध्ये कार्यरत 
असलेले अध्यक्ष व सचिव वगळता सन २०१७ पूर्वीपासून कार्यरत असलेले मंडळाचे निरीक्षक, 
सुपरवायझर, कार्मिक अधिकारी, लिपिक व वर्ग-३ व ४ चे कर्मचारी यांच्यासह कंत्राटी पध्दतीने 
कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांची तात्काळ इतर मंडळामध्ये बदलीने नियुक्‍ती करावी असेही 
निर्देश कामगार आयुक्त यांना संदर्भाधिन शासन पत्रान्वये देण्यात आले होते. शासनाच्या 
निर्देशानुसार कामगार आयुक्त यांच्या पत्र क्र. काआ/ गोप/ माथाडी/ ११८८/२०१८, 
दि.१५/११/२०१८ अन्वये प्रस्ताव शासनस्तरावर उचित निर्णय घेणे व संबंधित मंडळांना 
महाराष्ट्र माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ 
च्या कलम ७(४) नुसार आदेशित करण्याकरिता प्राप्त झाला आहे. हा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधिन होता. 
शासन आदेशा :- 
१. राज्य शासनाच्या विचाराधीन कापड बाजार आणि दुकाने मंडळासंदर्भातील प्रस्ताव 
तसेच इतर मंडळांचा प्रस्ताव विचारात घेवून कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
संदर्भाधिन दिनांक १५/११/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास महाराष्ट्र 
माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ च्या 


शासन आदेश क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१३/प्र.क्र.१५१/कामगार-५ 


कलम ७(४) अन्वये शासनस्तरावर मान्यता देण्यात येत असून खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे कापड बाजार आणि दुकाने मंडळ व मुंबई भाजीपाला बाजार असंरक्षित 


कामगार मंडळ यांनी त्यात नमूद कर्मचारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या संबंधित माथाडी मंडळामध्ये रुजू होण्याचे निर्देश देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे 


आदेशा देण्यात येत आहेत. त्यानुसार संबंधित माथाडी मंडळांचे अध्यक्ष / सचिव यांनी तातडीने 
कार्यवाही करुन कामगार आयुक्त यांच्यामार्फत अनुपालन अहवाळ शासनास त्वरीत सादर 


करावा. 
क्र | कर्मचा-याचे नांव पदनाम । सद्य:स्थितीत । समकक्ष पदावर | कार्यभाराचे 
कार्यरत स्थानांतराने पदस्थापना | स्वरुप 
मंडळाचे नांव । दयावयाचे मंडळाचे 
(१) (२) (३) (3) (4) (६) 
षि श्री.भाऊसाहेब ays | कार्मिक | कापड बाजार | कापूस बाजार कामगार | Wide 
अधिकारी | आणि दुकाने | मंडळ, बृहन्मुंबई, ठाणे 
मंडळ 
२ श्री. अशोक भोसळे । निरीक्षक । वरील प्रमाणे दि कक्‍्लिअरींग अड पूर्ण वेळ 
WRIST असंरक्षित 
गोदी कामगार मंडळ 
३ | श्री.बाळकृष्ण जाधव । पर्यवेक्षक | वरील प्रमाणे | रेल्वे गुड्स क्लिअरींग | पूर्ण वेळ 
अँण्ड फॉरवर्डीग 
एस्टॅब्लिशञमेंट लेबर 
बोर्ड, मुंबई 
४ श्री. सुरेश खोपडे | सहाय्यक | वरील प्रमाणे | माल वाहतूक कामगार | पूर्ण वेळ 
लेखापाल मंडळ, बृहन्मुंबई 
५ । श्री.संजय गायकवाड | रोखपाल/ | वरील प्रमाणे | धातू व कागद बाजार | पूर्ण वेळ 
वरिष्ठ मंडळ 
लिपिक 
श्री. अमोल चव्हाण | शिपाई | वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
श्री.केळासम. सगरे | निरीक्षक मुंबई कापड बाजार आणि | पूर्ण वेळ 
भाजीपाला दुकाने मंडळ 
बाजार कामगार 
असंरक्षित 
मंडळ 
८ | श्रीमती श्रवरी स.परब | लिपिक- | वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
टंकलेखक 
९ श्री.अनिल उ. लिपिक- | वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
नाणोस्कर टंकलेखक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१३/प्र.क्र.१५१/कामगार-५ 


शि ० | श्रीमती विनिता वि. | लिपिक- | वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
देवरुखकर टंकलेखक 
१ | श्री. महेद्र आ. साळवी | लिपिक- मुंबई वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
टंकलेखक | भाजीपाला 
बाजार कामगार 
असंरक्षित 
मंडळ 
१२ | श्री. सचिद्र वि.पवार | शिपाई | वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
१३ । श्रीमती अनिसा अ. | कार्मिक | वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे पूर्ण वेळ 
आगा अधिकारी 
१४ | श्री. एस. cdot | सहाय्यक | माल वाहतूक वरील प्रमाणे अतिरिक्त 
लेखापाल | कामगार मंडळ, कार्यभार 
बृहन्मुंबई 
१५ श्री.ए.पी. पाटील | पर्यवेक्षक । वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे अतिरिक्त 
कार्यभार 


२. स्थानांतरणाने पदस्थापना केलेल्या कर्मचारी यांना संबंधित माथाडी मंडळाने कार्यमुक्त 
केल्यानंतर संबंधित कर्मचा-यांना नुतन ठिकाणी रुजू होण्याकरिता पदग्रहन कालावधी अनुज्ञेय 
रहाणार नाही. 
३. मंडळाने वर दर्शाविल्याप्रमाणे नव्याने पदस्थापना करण्यात आलेल्या कर्मचा-यास 
तत्काळ कार्यमुक्‍्त/ रुजू न केल्यास मंडळाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे विरुध्द नियमानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी. 
8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८११२०१०५८५२७८१० 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjay Vithoba Kalbhi 


Sanjay Vithoba sctcscmr रे 


bo 
2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b4 191 27daa961 2b470f287aa6 
310645bf8f39ddb68 


Kalbhor oe 
(संजय वि.काळभोर ) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१३/प्र.क्र.१५१/कामगार-५ 


३) कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१, 
४) विकास आयुक्‍त (असंघटीत कामगार), कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, 
बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१, 

५) अध्यक्ष, कापड बाजार आणि दुकाने मंडळ 

६) अध्यक्ष, रेल्वे गुड्स कक्‍्लिअरींग अण्ड फॉरवर्डीग एस्टॅब्लिशमेंट लेबर बोर्ड, मुंबई 
७) अध्यक्ष, माल वाहतूक कामगार मंडळ, बृहन्मुंबई 
८)अध्यक्ष, कापूस बाजार कामगार मंडळ, बृहन्मुंबई, ठाणे 

९) अध्यक्ष, दि कलिअरींग अँड फॉरवडींग असंरक्षित गोदी कामगार मंडळ 

१०) अध्यक्ष, धातू व कागद बाजार मंडळ 

११) निवड नस्ती/काम.५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


